/0:५201001२॥(७-:२ AND POSTING\ORDER\CR_95 2010.lwp 1 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्रमांक रापोसे १७१०/प्र.क्र-९५/पोल-१अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक : २२ फेब्रुवारी , २०१०. 


संदर्भ :- पोलीस महासंचालक यांचे पत्र क्र-पोमसं/२/९७१६/स.से.बॅच २००३/५७/०७, दि.४.२.२०१० 


शासन आदेश :- महाराष्ट्र शासकोय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे बिनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम क्र.४(४)(२) ब कलम क्र.-४(५) नुसार बदली करण्यास सक्षम 
प्राधिकारी तसेच लगतनंतरच्या बरिष्ठ सक्षम प्राधिका-याच्या पूर्बमान्यतेने प्रशासकोय कारणास्तब पोलीस 


उपअधिक्षक/सहायक पोलीस आयुक्‍त (निःशस्त्र) संवर्गातील खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची बदलीने नियुक्‍ती 


करण्यात येत आहे:- 


. अधिकाऱ्याचे नांव = | सध्याचीनेमणूक ada raat 
। १ श्री.शाम भिमराव घुगे, रापोसे | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, जत 
कुरखेडा उपविभाग, उपविभाग, जि.सांगली | 
जि.गडचिरोली 
२ श्री.बालसिंग खंडुसिंग । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, मिरज 
राजपूत, रापोसे धानोरा उपविभाग, उपविभाग, जि.सांगली 
जि.गडचिरोली 
_३ _ श्रीमती श्वेता सदाशिव = पोलीस अधिकारी, | पोलीस उपअधीक्षक (मुख्यालय), 
खेडकर, रापोसे | तुमसर उर्पाबभाग, जि.भंडारा । अकोला 
४  श्री.सुयंभान गणपत इंगळे,  । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर . 
रापोसे काटोल उपविभाग, जि.नागपूर 
ग्रामीण 
_ ५ | श्री.विनोद एफ. पाटोळे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर 
रापोसे वणी उपविभाग, जि.यवतमाळ | | 
_ ६ _ । श्रीमती उज्वला लक्ष्मण | | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | विशेष पोलीस महानिरीक्षक, अमरावती 
बनकर, रापोसे गंगापूर उर्पावभाग, परिक्षेत्र यांचे वाचक पोलीस 
जि.औरंगाबाद ग्रामीण उपअधीक्षक 
७ श्री.बजय वसंत पवार, रापोसे | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय पोलीस आधकारो, विटा 
अंबेजोगाई उर्पावभाग, जि.बीड । उपविभाग, जि.सांगली 
_ ८ _  श्री.वाय.के.चोधरी, wart  । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, - पोलीस उपअधीक्षक, लोहमार्ग, नागपूर । 
कळंब उर्पावभाग, 
जि.उस्मानाबाद 
९ श्री.के.एफ.खंदारे, रापोसे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर : 
| परभणी उर्पावभाग, जि.परभणी 


7O\E:\20 10\TRANSFER AND POSTING\ORDER\CR 95. 2010.lwp 2 


_ १९० श्री.गंगाराम म.साखरकर, । उपबिभागीय पोलीस aa सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त, नागपूर शहर | 
रापोसे पवनी उपविभाग, जि.भंडारा 


92 श्री.बामन के. खरात, waa | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | उपविभागीय desig अधिकारी, आष्टी 
कंधार उपविभाग, जि.नांदेड उपविभाग, जि.बीड 


2. वर नमूद अधिका-यांबाबतीत अथवा त्यांच्या नविन नियुक्तीच्या ठिकाणासंदर्भात 
मा.न्यायालयाचे अथवा मा.न्यायाधिकरणाचे स्थगिती आदेश असल्यास, ते विचारात घेऊन नंतर पुढील कार्यवाही 


करण्यात यावी. 
३. उक्त अधिकाऱ्यांना सध्याच्या पदावरुन कार्यमुक्त करुन त्याच्या नवीन नियुक्‍तीच्या पदावर रुजू 


होण्यासाठी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक यांनी आवश्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. 


( प्र. या ) 
कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


्प्रात, 
महासंचालक ब पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 
महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
संबोधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचे मार्फत) 
निवडनस्ती, कार्यासन - पोल १अ 


